शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या कामासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत, जव्हार शासकीय धान्य गोदाम 
क्र.१. ता. जव्हार, जि.पालघर. 

(सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा- 

१) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर यांचे पत्र क्रमांक/पुरवठा/का-१/टे-८/कावि- 

१०८/२०१७, दिनांक 23/02/2040 . 
प्रस्तावना- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे 

वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. पालघर जिल्हयातील जव्हार, शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ 
ता.जव्हार येथील गोदामाच्या दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर यांच्याकडून 
शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर अंदाजपत्रकाची छाननी करुन त्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यास 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शाविळी आहे. सदर जव्हार शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ 
ता.जव्हार, जि.पालघर गोदामांच्या दुरूस्तीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


२. पालघर जिल्हयातील जव्हार, शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ ता.जव्हार येथील गोदाम दुरूस्तीच्या 


कामास व अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीनतेने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


|. सदर कामांची सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारीत सविस्तर अंदाजपत्रके उप विभागीय 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, जव्हार, जि.ठाणे यांनी तयार केळी असून 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,जव्हार व उपभोक्ता विभागाच्या वतीने 
तहसिलदार, जव्हार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर यांनी साक्षांकन केळे आहे. 

॥. दुरूस्तीस विलंब किंवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 


॥. अंदाजपत्रकातील दुरुस्ती कामाच्या आवश्‍््‌यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर यांनी 


प्रथमत: खात्री करावी व तदृनंतरच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६-ब 


३. गोदाम दुरुस्ती बांधकाम - 


जिल्हा | तालुका | प्रस्तावित | कामाचे सर्वसाधारण स्वरुप | अंदाजित खर्च | सार्वजनिक 


शासकीय joes Pex बसविणे, 
धान्य मोडकळीस आलेले दरवाजे 
गोदाम क्र.१ | खिडक्या बदलणे, रोलींग शटर 
व कोल्याप्सीबल गेट 
बसविणे.जुने प्लास्टर oD 
रंगकाम करणे, सुरक्षा रक्षक 
कक्षाचे बांधकाम, अस्तित्वातील 
संरक्षक भिंत व गेटची दुरुस्ती 
करणे, काँक्रिट रस्त्याचे 
बांधकाम करणे व इतर 
आव्यक बाबी इत्यादी. 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


गोदामाचे (रु.) बांधकाम 
ठिकाण विभागाच्या 
छाननी अंती 
अंदाजपत्रकीय 
खर्च (रु) 
पालघर | जव्हार | जव्हार जुने लोखंडी पत्रे काढून प्री ६१,१५,५१४/- | ७६,७९,००९/- 


अक्षरी रुपये- शहाहत्तर लाख एकोणऐंशी हजार नऊ फक्त 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीकरीता निधी 
उपलब्ध झाल्यांनतर त्याप्रमाणे दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी. 

५. निधी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन पूर्ण 
करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू झाल्यांनतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशिल तसेच संबंधित 
दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर यांनी शासनास 
सादर करावी. 

६ सदरील गोदाम दुरूस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावीत. 
त्याकरीता आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

७. सदर जिल्हयातील वर नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामास या अगोदर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर यांनी करावी. 


८. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


९. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 
गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण करण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६-ब 


यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीची कामे 
पूर्ण करण्यात यावीत. 


१०. गोदाम दुरुस्तीच्या कामातील अनावश्‍यक पुनरुक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने सदरहू आदेशात नमूद 
गोदाम दुरुस्तीच्या कामाच्या आवश्‍्यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍्तिठाःछाननी करावी. 
गोदाम दुरुस्तीच्या कामातील पुनरुक्ती अथवा विसंगतीबाबत शासनास अवगत करावे. यासंदर्भात 
पुढील शासन आदेझापर्यंत कार्यवाही स्थगित करावी. 


११. सदरील कामावरील खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी उपलब्ध 
अनुदानातुन करण्यात येईल. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीवरील खर्च "मागणी क्रमांक एम-०२, लेखाशिर्ष 
२४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च , ०१, अन्न १०१, प्रापण व पुरवठा (०३), 
प्रापण वितरण व किंमत वितरण ०३, ०२ ( मुफसल ) २४०८ ०१०८ २७ लहान बांधकामे" या 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


१२. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 
अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

१३. हा झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उप विभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १० नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.३३४/इमा-२, दिनांक १४/०२/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमती नुसार सदरचा आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११५२४४४०७०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Satish 50॥वीवा अयन 


| Supply, postalCode=400032, st=Mah; 
2.5.4.20=7773 10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2 


Su pe Date: 20180821 15272600530" """ 
(स.श्री.सुपे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण विभाग 

२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, पालघर. 

४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर. 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६-ब 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर. 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, मुंबई/नागपूर. 

. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


on SG -&« 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


